Mavesee? क्र 
नागपूर महानगरपालिकेमार्फत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या 
जागेत घंटाघर बांधण्यास शासन मान्यता देण्यावाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र-एमआयएस २००३/प्र.क्र.',०/पीआरएस-२, 
TAIT, Aas ४०० ०३२, दिनाक: २६ मार्च, २००३ 


बाचा :- आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका याचे अर्धशासकीय पत्र क्र.एमसी/३४/२००३ 
दनांक १७,२.२००, 


शासन निर्णय :नागपूर शहरामध्ये बिबिध बिकासाची कामे सुरु असून पर्यटनाला चालना देणे, तसेच 
नागरिकांना आकर्षित करण्याच्या हेतूने शहर सुशोभित ब सुंदर करणे असे विविध प्रकल्प नागपूर 
महानगरपालिकेने हाती घेतलेले आहेत. वाचाच एक भाग म्हणून एक घंटघर बांधण्याचा महापालिकेचा मानस 
आहे. तथापि, महानगरपालिकेकडे मोक्याची जागा उपलब्ध नसल्याने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या स्वगीय 
राजीव गांधी पुतळयामागील अजनी चौकस्थित कोपऱ्यातील जागेत deer बांधण्यास परवानगी देण्याव'वट 
आयुक्‍त,नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांनी शासनास विनंती केली आहे. 

२. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या जागेत महानगरपालिका स्वत: किंबा प्रायोजळामार्फत घंटाघर बांधणार 
असल्याने कारागृह विभागास कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. तसेच यामुळे नागपूर शहराच्या सुंदरतेत 
ब सुशोभिकरणात अधिक भर पडून पर्यटनाला चालना मिळणार असल्याने STEER, महामगरपालिका, 
नागपूर यांनी केलेल्या विनंतीचा सर्वकष विचार करून शासन या आदेशाद्वारे नागपूर मध्यवती कारागृहाच्या 
स्वर्गीय राजीब गांधी पुतळयामागील अजनी चौकस्थित कोपऱ्यातील जागेत घंटाघर बांधण्यास परवानगी देत 
आहे, सदर घंटाघर वांधल्यानंतर जागेची मालकी पूर्वीप्रमाणेच कारागृह विभागाची राहील अ दा घंटाघराच्या 
देखभाल दुरुस्तीचा खर्च नागपूर महानगरपालिकेमारफंत केला जाईल. 


महाराष्ट्राचे गज्यपाल यांचे आदेशानुसार ब नावाने, 


fora 


(र. ना. माळी ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह निभाग,महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
अपर पोलीस महासंचालक ब कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
जिल्हादेडाधिकारी नागपूर 


आयुक्त, नागपूर महामगरपालिका,नागपूर 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (Ge बिभाग) नागपूर 
अधिक्षक,नागपूर मध्यवर्ती कारागृह नागपूर. 


